महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
एप्रिल, २०१७ ते सप्टेंबर, २०१७ या 
कालावधीतील प्रवासी करातील 
रु.२५७,९६,३६,८५२/- एवढी रक्कम 
भांडवली अंशदान म्हणून पुस्तकी समायोजित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी- १०१७/प्र.क्र.५१९ /परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा :- 


) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०८१४/प्र.क्र.४७८/परि १, दिनांक ४ जुले, २०१५. 
) 

) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०३१७/प्र.क्र.१२५/परि १, दिनांक 30 मार्च, २०१७. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाळक करीता, म.रा.मा.प. महामंडळ यांचे पत्र 
क्र.राप/लेखा/अंववि/२०२/२३०४, दि.०६.१०.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर १७.५ टक्के या दराने प्रवासी कर आकारण्यात येतो. 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२०.६.२००० च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रवासी करातील १२ टक्के प्रमाणे 


येणारी रक्‍कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंशदानाच्या 


स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असा धोरणात्मक निर्णय 


घेण्यात आला होता. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.०४.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 


राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात येणारे भांडवली अंशदान ५.५ टक्के यावरुन १० टक्के एवढे 


वाढविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ऑक्टोंबर २०१६ ते मार्च २०१७ या 


कालावधीतील रु.२३५,६२,२४,५७०/- इतक्या प्रवासी कराचे भांडवली अंशदान म्हणुन संदर्भाधिन क्र.३ 


अन्वये पुस्तकी समायोजन करण्यात आले आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील एप्रिल, २०१७ ते 


सप्टेंबर, २०१७ या कालावधीतील रु.२५७,९६,३६,८५२/- एवढ्या प्रवासी कराचे भांडवली अंशदान म्हणून 


पुस्तकी समायोजन करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.४ येथील दि.०६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१७/प्र.क्र.५१९/परि-१, दि. २९ नोव्हेंबर, २०१७ 


मार्ग परिवहन महामंडळाने शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार सदर पुस्तकी समायोजन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१७-१८ या अर्थसंकल्पिय वर्षातील UPI, २०१७ ते सप्टेंबर, २०१७ या कालावधीतील १०% 


दराप्रमाणे रु.२५७,९६,३६,८५२/- (अक्षरी रु.दोन]ी सत्तावन्न कोटी शाहन्नव SG छत्तीस हजार आठरो 


बावन्न फक्त) एवढी प्रवासी कराची रक्‍कम झासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळास पुस्तकी समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर रक्कम गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१०, ५०५५- मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च (००) 


१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळाला भागभांडवली अंशदान, (योजनेतर) (५०५५ ००११) 32, SIGH या लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी 


समायोजनाने खर्च दाखविण्यात यावी व लेखाशिर्ष “००४२ मालावरील व उतारुवरील कर -१०६- कर 


वसुली (००४२ ००६२) (०१) (०२) उतारुवरील करापासून मिळालेल्या जमा रक्कमा ” या खाली पुस्तकी 


समायोजनाने प्रवासी कराची रक्‍कम जमा दाखविण्यात यावी. सदर पुस्तकी समायोजन सन २०१७-१८ या 


वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून करण्यात यावे. 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 


येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर 


रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.3४४/२०१७/व्यय८, दि.०६.११.२०१७ 


अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१७/प्र.क्र.५१९/परि-१, दि. २९ नोव्हेंबर, २०१७ 


द्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११२९११५२३६४२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Madhukar 5] ०५. 
M h k Gi fo} rash H Department, 
ठे 7 U ठे | po: st hi ht 
25. 1a0a994a979279d7926 1 fa9F3f9070d1a37dfe29dbc4be 
कं 5061827801 
I be 344b951816c517fcea0454e21d7fde25cc87830c180514daf 
Sar jerao Gho GAVE sists moscow 
Date: 2017.11.30 12:47:43 +05'30' 
(म.स.घोगरे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


. महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


४. वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. 


महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 


१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, मुंबई 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/साऊ), मंत्रालय, मुंबई 
१३. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


